अखिल भारतीय da शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 
२०२०-२१ पासून राज्यातील विद्यमान 
संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेश क्षमतेत घट / अभ्यासक्रम बंद करण्यास 
व शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९८/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ :- १ अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र एफ क्र.वेस्टर्न/१- 
७०१४७०८१२०/२०२०/ईओए/कोरिजेन्डम-२, दिनांक २७/०७/२०२०. 
२) शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९८/तांशि-४, दिनांक २३/७/२०२०. 
3) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी / 
मान्यता/२०२०/५६२, दिनांक ०७/०८/२०२०. 


प्रस्तावना : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या वर नमूद संदर्भ १ येथील २७/०७/२०२० 
च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भ २ येथील दिनांक 
०७/०८/२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०२०/ प्र.क्र.९८/ 
तांशि-४, दिनांक २३/०७/२०२० मध्ये सुधारणा करण्याची व सोबतच्या Annexure 8 मधील 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत घट/ अभ्यासक्रम बंद करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : “ 

दिनांक २३/०७/२०२० च्या शासन निर्णयासोबतच्या Annexure A मधील अ.क्र. १४८ व १४९ 
समारील अभ्यासक्रम बंद करण्यास दिलेली मान्यता रद्द करून सदर अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेस मुदतवाढ 
दिली आहे. यास्तव सदर शासन निर्णयातील Annexure A मधील अ.क्र. १४८ व १४९ रद्द करण्यात येत 
आहे.” 

तसेच, “अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक ३१/०७/२०२० रोजीच्या 
मान्यता यादीनुसार सोबतच्या Annexure 8 मधील अ.क्र.१ येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ 
सिक्युरिटीज मार्केट्स, वासंबे, जि. राययड संस्थेच्या नावासमोरील पी.जी.डी.एम. या अभ्यासक्रमाची 
प्रवेशक्षमता कमी करण्यास व अ.क्र. २ येथील डॉन बॉस्को इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कुर्ला, मुंबई 
समोरील एमएमएस अभ्यासक्रम बंद करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९८/तांशि-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१९१२१६४०४४०८ असा आहे . हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY जादा ese rot 80०१४ १10008१ 


DN: CN = SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR, 


AU D U M BAR C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


OF MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 


DHARURKAR 0000000 या 
(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


Cc “७० A OO 


संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. सहसंचालक, संबंधित तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

. प्राचार्य, मा.श्री. बबनराव पाचपुते विचारधारा ट्रस्टचे ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्युजञान्स (इंटिग्रेटेड कँपस), 


काष्टी, श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, 


चंद्रलळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० 009, 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), नवी 


दिल्ली. 

विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Annexure B 
Higher and Technical Education Department, G.R.No.TEM-2020/C.R.98/TE-4. Dated- 19th August, 2020. 
List of Closure / Reduction in Existing UG and PG course for A.Y. 2020-21 


3491|NATIONAL INSTITUTE |PLOT NO. IS 1&2 RAIGAD Private-Self | MANAGEMENT DEPT OF POST PGDM 180 
PATALGANGA Financing TECHNICAL GRADUATE (SECURITES 
INDUSTRIAL AREA, EDUCATION DIPLOMA MARKET) 
VILLAGE WASAMBE, 
TALUKA KHALAPUR, 
DIST. RAIGAD, 
MAHARASHTRA PIN. 
410207 


7 Closure 
of course 


7 EoA with 
3208]DON BOSCO PREMIER AUTOMOBILES | MUMBAI Private-Self [MANAGEMENT — [Mumbai POST 60 - 

INSTITUTE OF ROAD, KURLA W - SUBURBAN _ |Financing University, GRADUATE (2018-19) 

TECHNOLOGY MUMBAI - 400 070 Mumbai 


Page 1 of 1 


